“वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा 
विस्तार व नवीन वन शिक्षण वृत्ताची 
स्थापना” या योजनेतर योजनेखाली ३ 
अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :-<एफडीएम २०२४/प्र.क्र.१८/फ-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 

दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२४/प्र.क्र.१८/फ-२ 
दि. १८.०३.२०२४. 

३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.१७ (२३-२४/४३९, दि.०९.०९.२०२४. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा विस्तार व नविन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना या 
योजनेतर योजनेखाली “वाचा” क्र.२ येथील दि. १८.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये ३ अस्थायी 
पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), नागपूर यांनी उपरोक्‍त “वाचा” क्र.३ येथील दि.०९.०९.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावान्वये, 
सदरहू ३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत 
शासनास विनंती केली आहे. “वाचा” क्र.४ येथील दि.०६.०९.२०२४ रोजीच्या वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णयान्वये, दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सदर अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वन प्रशिक्षण शाळा व महाविद्यालयाचा विस्तार व नविन वन शिक्षण वृत्ताची स्थापना या 
योजनेतर अंतर्गत पुढीलप्रमाणे दर्शविलेल्या विवरण पत्रातील ३ अस्थायी पदे ही “वाचा” क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये वन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याने, या ३ अस्थायी 


पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णय दि.०६.०९.२०२४ च्या अधिन राहून 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम वनप्रशिक्षण संस्थेचे नाव पदसंख्या 
cs . | सहायक वनसंरक्षक वनप्रशिक्षण संस्था, चिखळदरा १ 
. । सहायक वनसंरक्षक दा.चौ. वनप्रशिक्षण संस्था, पाल १ 
३. | सहायक वनसंरक्षक वनप्रशिक्षण संस्था, जालना १ 
एकूण ३ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तथापि, सदरहू शासन निर्णयातील 
तरतुदींचे योग्यरित्या पालन होईल, याची दक्षता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी घ्यावी. 


३. या पदांवर होणार खर्च -प्रधान शिर्ष २४१५ कृषीविषयक संशोधन व शिक्षण (योजनेत्तर) ०६ 
वनीकरण, २७७ शिक्षण, (००) (००) (09) वनक्षेत्रपाळांसहीत वनाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण ०१ वेतन 
(२४१५ ०४८२) ०१- वेतन या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध होणा-या अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१२२६२७२९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SHILPA VINAY 
PATWARDHAN 


(शिल्पा पटवर्धन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिलिपी :- 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) सर्व मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव / प्रादेशिक). 
) मुख्य वनसंरक्षक, वनशिक्षण वृत्त, पुणे. 
) संचालक, वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था, चिखलदरा/जालना. 
) संचालक, दादासाहेब चौधरी वनप्रशिक्षण संस्था, पाल. 


८) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ अमरावती/ जळगाव/ जालना. 

१०) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसंकल्प-६/वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुबई. 

१२) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


